धर्मादाय  प्रयोजनासाठीच्या  निधीकरिता 
मुख्यमंत्र्यांच्या देणग्या सन २०२०-२१ च्या 
अर्थसंकल्पातील तरतूद भारतीय रिझर्व्ह बँक, 
मुंबई मधील स्वीय प्रपंजी (?.(_.१.) लेख्यात जमा 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : सीसीएफ-२०२०/प्र.क्र.३०/२०२१/२५ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०० 032 
दिनांक : २८ जानेवारी, २०२१ 


संदर्भ : १) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक सीसीएफ-२०१४/प्र.क्र.८८/२०१४/२५, दि.१७.९.२०१९ 
२) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि.१६.४.२०२० 

3) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र. बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.७३/२०२०/२५, दि.२०.४.२०२० 

४) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि.४.५.२०२० 


) 
) 
) 
५) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.9३/२०२०/२५, दि.५.५.२०२० 


शासन निर्णय :- 

सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षासाठी मुख्यमंत्री धर्मादाय देणगी निधीकरिता “मागणी क्रमांक ए-५, 
प्रधानशीर्ष-२२५०-इतर सामाजिक सेवा-१०१-धर्मादाय प्रयोजनासाठी देणग्या (०० (०१) धर्मादाय 
प्रयोजनासाठीच्या निधीकरिता मुख्यमंत्र्यांच्या देणग्या (संकेतांक क्रमांक २२५० ००१२) अनिवार्य (दत्तमत) 
उद्दिष्ट -५०- इतर खर्च” या लेखाशीर्षाखाली रुपये २५ कोटी (रुपये पंचवीस कोटी फक्त) इतकी तरतूद मंजूर 
करण्यात आली आहे. वित्त विभागाच्या, शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, 
दि.१६.४.२०२० च्या परिपत्रकान्वये उपरोक्‍त लेखाशीर्षाखाली १० टक्केच्या मर्यादेत रुपये २.५० कोटी (रुपये 
दोन कोटी पन्नास लक्ष फक्त) इतकी तरतूद अर्थसंकल्पीय वितरणप्रणाळीवर उपलब्ध करून दिली आहे. मात्र 
वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि.४.५.२०२० अन्वये सदर तरतूद 
आहरित करण्यास परवानगी देण्यात आलेली नव्हती. आता मुख्यमंत्री धर्मादाय देणगी निधीतून रु.५ लक्ष 
इतकी रक्‍कम खर्च करण्यास वित्त विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक २४/२०२१/व्यय-४, दि.१९.१.२०२१ 
अन्वये सहमती दिलेली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीएफ-२०२०/प्र.क्र.३०/२०२१/२५ 


२. सदर रुपये ५.०० लक्ष (रुपये पाच लक्ष फक्त) इतकी रक्‍कम भारतीय रिझर्व्ह बँक, मुंबई येथील 
मुख्यमंत्री धर्मादाय देणगी निधी प्रधान सचिव व मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी यांच्या नावे असलेल्या स्वीय 
Woo लेखा खाते (?.1_.॥.) क्रमांक ६१८४०३६००६ (०१५१४५०१०८९) मध्ये जमा करण्यास याद्वारे 
श्री.बी.आर.माळी, अवर सचिव यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” तसेच श्री.उ.म.मदन, उप सचिव यांना 


“नियंत्रण अधिकारी” घोषित करण्यात आले आहे. 


३. उपरोक्त दर्शविलेली रुपये ५.०० लक्ष इतकी रक्‍कम अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई यांनी “मागणी 
क्रमांक ए-५, प्रधानशीर्ष -२२५०-इतर सामाजिक सेवा -१०१-धर्मादाय प्रयोजनासाठी देणग्या (००) (०१) 
धर्मादाय प्रयोजनासाठीच्या निधीकरिता मुख्यमंत्र्यांच्या देणग्या (संकेतांक क्रमांक २२५० ००१२) अनिवार्य 
(दत्तमत) उद्दिष्ट -५०-इतर खर्च” या लेखाज्रीर्षाखाली सन २०२०-२१ या वर्षामध्ये खर्ची दाखवून (के) ठेवी व 
आगाऊ रकमा (बी) बिनव्याजी ठेवी (८४४३), नागरी ठेवी (908) वैयक्तिक ठेवी (८४४३५०८४) या 
लेखाशीर्षाखाळी जमा दाखवावी व सदर रकमेचा धनादेश “Chief Ministeres Donations For Charitable 


Purposes -॥0०*या नावाने काढण्यात यावा. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०१२८१४५०१२७३०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Umesh Madhukar 
Madan "चा 
(उ. म. मदन) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


|ERAL ADMINISTRATION. 
a, 
'9090eca38793fc8e3967bd332d3 


3dc412495d2db2d4f07c86fbébf1e25fca5c358 


१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
२. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, मुंबई (डीसी-४) 

३. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, मुंबई (एसी-४) 

४. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, मुंबई (लेखा परिक्षा) 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई (दोन प्रती) 

६. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

७. वित्त विभाग/अर्थसंकल्प १४/अर्थोपाय कक्ष/व्यय-४, मुंबई 
८. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


